आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ करीता 
शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम करणे 
लेखाशीर्ष (४२२५ १०९२) ( ओटीएसपी) 
या अंतर्गत निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १९ मार्च, २०२१. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
२) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 
३) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१५.०३.२०२१. 
४ बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांचा प्रस्ताव क्र. अर्थवि-२०२०/प्र.क्र.२२/ 
बांव्यक दि.२७.०१.२०२१ 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०२) (०५) शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२), ५३- मोठी 
बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु.७०.०० कोटी इतकी तरतुद 
अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने वाचा क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये भांडवली लेखाज्ीर्षाखालील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७५ टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

शासकीय वसतीगृहांचे बांधकामांकरीता (ओटिएसपी) (४२२५ १०९२) या योजनेखाली उपरोक्त 
वाचा क्र.४ येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीमधुन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील भौतिकदृष्टया प्रगतीपथावर असलेल्या १८ कामांना 
रकाना ५ नुसार एकूण रु.२०४२.५४ लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 


अ.क्र 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


२ ३ PB 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ६ (900,00 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम १२ १३४२.५४ 
(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 


एकूण १८ २०४२.५४ 


2. 


१) 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय verre परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


३. सदर झासन निर्णय वाचा क्र. २ व ३ येथील वित्त विभागाच्या हासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२४/व्यय-१४ 
दि.१८.०३.२०२१ वरील मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१८०५०४१०२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Ravindra Digambarro 

Ravindra nate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

. ou=Tribal Development Department, 

D | g a aa) b a Ir ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 

A U t e cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.03.19 20:06:18 +05'30' 

(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नागपुर/नाशिक/अमरावती. 
७. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर. 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,ठाणे/अमरावती/धुळे. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र ५, मुंबई/नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/धुळे. 
१३.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्यासन-६, दि.१९/०३/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | माहे, मार्च सदर 
मान्यता | २०२० पर्यंत | शा.नि.वितरीत 
खर्च करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | २ ३ 1 ४| ५ 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 
१)कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 
१ । आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह इमारतीचे | ८०७.४३ २१६६० १००.०० 
बांधकाम वाकड जि.पुणे 
2 | उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ परीसरात आदिवासी | १४८९.५५ ८७८.५४ ३५०.०० 
मुलांचे वसतिगृह (२५० क्षमता) बांधकाम करणे 
ता.धरणगांव जि.जळगांव 
३ । आदिवासी मुलांचे शासकौय वसतिगृह इमारतीचे | ८०७.४३ ४६८.७७ ८०.०० 
बांधकाम करणे वाकड जि.पुणे 
४ । आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, ता श्रीरामपुर | ३९३.४३ ३६७.९३ ५.०० 
जि.अहमदनगर 
५ । आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतिगृह बांधकाम | ३९३.४३ ३६२.०१ ५.०० 
करणे ता श्रीरामपुर जि अहमदनगर 
६ । आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतीगृह इमारत | ६३२.१० २६९.०५ १६०.०० 
सटाणा ता सटाणा जि नाशिक 
एकुण धुळे (आदिवासी) विभाग ४५२३.३७ २६१२.५ (900,00 
अ) नाशिक मंडळ ४५२३.३७ २६१२.५ ७००.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर 
१) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) अमरावती 
शि आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतीगृह क्र. 9] ४०९.१० १४५.८८ ३०.०० 
परतवाडा 
२ । आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतीगृह क्र. 2) ३८९.२३ ३६५.१३ ४५.०० 
परतवाडा 


. Digitally signed by Ravindra डाल ed षु पैकी 8 
Ravindra ६५६, i. 
ahi velopment 


Mahara 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


३ । आदिवासी मुलींचे areata वसतीगृह क्र. 9] ३९५.२८ १३४.४१ ३५.०० 
परतवाडा 
४ । आदिवासी मुलींचे areata वसतीगृह क्र. 2] ३८९.३७ २२२.३९ २०.०० 
परतवाडा 
५ । आदिवासी मुलांचे शासकोय वसतीगृह कोलवड, | ४२५.४६ | .०० ४०.०० 
ता.जि.बुलढाणा 
६ । आदिवासी मुलींचे areola वसतीगृह कोळलवड, | ४२५.४६ ०.२८ ४०.०० 
ता.जि.बुलढाणा 
७ | आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह दिग्रस, | ६३८.७० १७.३२ २५०.०० 
ता.जि.यवतमाळ 
एकुण अमरावती विभाग (आदिवासी) | ३०७२.६ ८८५.४१ ४६०.०० 
८ | शासकोय आश्रमशाळा आदिवासी मुलांचे वसतीगृह, | ४९३.३३ ४४.०० ५५.०० 
हिंगणघाट 
९ | शासकोय आश्रमशाळा आदिवासी मुलांचे वसतीगृह, | ९१९.५२ १४९ .७९ २५०.०० 
साकोली 
शि शासकीय आश्रमशाळा आदिवासी मुलींचे वसतीगृह, | ९२१.४५ २३०.२० ३५०.०० 
साकोली 
११ | शासकीय आश्रमशाळा आदिवासी मुलांचे वसतीगृह, | ७२१.८८ २०६.०२ २२५.०० 
ब्रम्हपुरी 
१२ | शासकोय आश्रमशाळा आदिवासी मुलांचे वसतीगृह, | ४९७.२४ विकि .०० २.५४ 
भद्रावती 
सा.बां. (आदिवासी) विभाग, चंद्रपुर एकुण ३५५३.४० ६३०.०० ८८२.५० 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) 
मंडळ,नागपुर ६६२६.०२ 9494.82 9382.48 
एकुण 3)+9) १११४९.३९ ४१२७.९२ २०४२.५४ 
Ravindra aa 


Digambarro Aute ४ 


1506913 


४90९211453. 
-Oedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravind 


htra, 
८9०12508908048977 
indra 


imbarro Aute 
Date: 2021.03.19 20:07:26 +05'30' 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


